महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली १५१८/प्र.क्र.१३९/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २४ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- क्र.एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.२७८/का.२१, दि.१३.११.२०१९ 
शासन आदेठा 


श्री.सु.भा.कारंजकर, वरिष्ठ स्वीय सहायक हे मा.मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
होते. संदर्भाधिन दि.१३.११.२०१९ च्या आदेशान्वये श्री.सु.भा.कारंजकर यांची प्रत्यावर्तनाने महसूल व 
वन विभागात पदस्थापना करण्यात आली आहे. परंतु महसूल व वन विभागाच्या लघुलेखकांच्या मंजूर 
आकृतीबंधानुसार सदर विभागात वरिष्ठ स्वीय सहायक हे पद रिक्‍त नसल्याने श्री.कारंजकर यांच्या 
सामान्य प्रशासन विभागाकडे परत करण्यात आल्या आहेत. या आदेशान्वये श्री.कारंजकर यांची 
प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना खाळील विवरणपत्रातील रकाना क्र.५ येथे दर्शविलेल्या विभागात 
करण्यात येत आहे. 


अ. | श्री/ वरिष्ठ स्वीय सध्याचा विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती | सहायकांचे नांव 


| २ ३ SS 4 


| 9 | श्री सु.भा.कारंजकर महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


२.  श्री.कारंजकर यांनी पदस्थापना दिलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 

३.  श्री.सु.भा.कारंजकर, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांचा दिनांक १४.११.२०१९ पासून आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंतचा सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा 
प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से.(सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ च्या 
नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व वित्त विभाग, दिनांक २.६.२००३ मधीळ तरतुदीनुसार पदस्थापना दिलेल्या 
सामान्य प्रशासन विभाग (का.१९) यांनी करावी. 

छ. सदर झासन Sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२२४१७२००८१२०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Gajanan 
Bhimrao Gurav = 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Gajans 


प्रति, 
श्री.सु.भा.कारंजकर, वरिष्ठ स्वीय सहायक 


59236 


शासन आदेश क्रमांकः बदली १५१८/प्र.क्र.१३९/१४ अ 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना),महसूल व वन विभाग/ 
सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२. सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-39). 


